भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी 
बदलीने पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.9८/पोळ-१ 
२रा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० जून, २०१५ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याची शासन अ.शा. पत्र क्र. आयपीएस०३१५/ प्र.क्र.9८(३६)/पोल-१ 
दि.१३.०५.२०१५ अन्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली होती. या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत 
असून सुधारित पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे :- 
अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव दि.१३.०४.२०१५ च्या B.A. पत्रान्वये सुधारित पदस्थापना 
दिलेली पदस्थापना 


i श्री.दीपक पांडे, भापोसे | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य पोलीस उप महानिरीक्षक, 
मानवी हक्‍क आयोग, मुंबई हे पद पी.सी. आर., मुंबई 
पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाच्या 
पदामध्ये श्रेणी अवनत करुन 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६३०११२९१५०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 


C h arus h | la Devendra Chaudhary 


DN: CN = Charushila Devendra 
Chaudhary, C = IN, S = 


Deve nd ra Maharashtra, O = Government Of 


Chaudhary काळा. ळळ 
(चारुशीला चौधरी) 
अवर सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. महासंचाळक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-०३१५/प्र.क्र.७८/पोळ-१ 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संबंधित अधिकारी 

८. संबंधित कार्यालय 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवड नस्ती, पोळ-१ 


AV 


पृष्ठ २ पैकी २ 


